सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) यांच्या सेवा “एक विशेष बाब” 
म्हणून मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून केवळ 
सेवाज्येष्ठता प्रयोजनार्थ नियमित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसयुटी-२०१२/प्र.क्र.०६/सेवा-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक एसआरडब्ल्यू-१०९९/ 
प्र.क्र.६४/ ९९/१२, दिनांक ०८.०३.१९९९ 
2) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी मूळ अर्ज क्र.५९४/९८ 
मध्ये दिनांक २४.०८.२००९ रोजी दिलेला न्यायनिर्णय तसेच मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट fide ६०१३/१२ मध्ये 
दिनांक १७.०६.२०१४ रोजी दिलेला न्यायनिर्णय 


प्रस्तावना :- 

श्री. मनोज फकिरचंद लोथे, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांनी त्यांची 
दिनांक २०/११/१९९७ ते दि.०५/१२/१९९७ (१६ दिवस) व दिनांक ०६/०६/१९९८ ते 
दिनांक २४/०६/१९९९ (१९ दिवस) असा सेवाखंड क्षमापित करुन मूळ नियुक्तीच्या 
दिनांकापासून सेवा नियमित करण्याकरिता मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
येथे मूळ अर्ज क्र.9९४/९८ दाखल केला होता. सदर न्यायालयीन प्रकरणी मा.न्यायाधिकरणाने 
दिनांक २४/०८/२००९ रोजी खालीलप्रमाणे अंतिम निर्णय दिला आहे. 

“Respondents are directed to consider the eligibility of applicant for 
regularization as per Government Resolution dated 08/03/1999 by ignoring 
technical breaks while computing the requirement of continuous service of 
one year and if applicant fulfils the conditions the respondents should 
regularize his services irrespective of the fact whether his name is/is not 
included in the list of 3761 employees referred to the Government 


Resolution dated 08/03/1999 Process of passing formal order should be 


completed within a period of three months from today. 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी मूळ अर्ज क्र. ७९४/९८ 
प्रकरणी दि.२४.०८.२००९ रोजी दिलेल्या अंतिम निर्णयाच्या विरोधात शासनाने मा.उच्च 


न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट ARH ६०१३/१२ दाखल केले होते. सदर रिट 


शासन निर्णय क्रमांकः एसयुटी-२०१२/प्र.क्र.०६/सेवा-३ 
पिटिठनचा प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १७.०६.२०१४ रोजी खालीलप्रमाणे आदेठा 


दिलेले आहेत:- 


The Tribunal has only passed order directing to_consider_ the 


eligibility of the present respondent for regularization as per the 
Government Resolution dated 08.03.1999, by ignoring the technical breaks 
while computing the requirement of continuous service of 1 year and it is 
only if the present respondent fulfils the condition, the petitioner is directed 
to regularize the services of the respondent. 


२. मा. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशानुसार श्री. मनोज फकिरचंद लोथे, कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) यांचा सेवाखंड नियमित करण्याच्या अनुषंगाने त्यांचा व त्यांच्याशी साधर्म्य 
असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ४१ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) अशा एकूण ४२ 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचा सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक 
०८.०३.१९९९ मधील परिच्छेद २ मधील “सलग १ वर्षाच्या सेवेची अट शिथील करुन” १५ 
दिवसांपेक्षा जास्त असलेला सेवाखंड क्षमापित करुन त्यांची सेवा “एक विशेष बाब” म्हणून मूळ 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून केवळ सेवाज्येष्ठता प्रयोजनार्थ नियमित करण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने, विधी व न्याय 
विभागाने दिलेल्या अभिमतानुसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग यांनी दिलेल्या 
मान्यतेनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचा सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक 
०८.०३.१९९९ मधील परिच्छेद २ मधील “सलग १ वर्षाच्या सेवेची अट शिथील करुन” १५ 
दिवसांपेक्षा जास्त असलेला सेवाखंड क्षमापित करुन त्यांच्या सेवा “एक विशेष बाब” म्हणून 
मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून केवळ सेवाज्येष्ठता प्रयोजनार्थ नियमित करण्यात येत आहेत. 
तसेच, त्यांची ज्येष्ठता, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/ 
१२, दिनांक २१.०६.१९८२ अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ 
मध्ये विहीत केलेल्या तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात येत आहे. सदर कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक खंड 
असलेल्या कालावधीचे “काम नाही वेतन नाही” या तत्वानुसार वेतनाची कोणतीही थकबाकी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसयुटी-२०१२/प्र.क्र.०६/सेवा-३ 
अदा करण्यात येणार नाही. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम 
४८ (२) नुसार सेवाखंडाचा कालावधी अर्हताकारी सेवा म्हणून हिशोबात घेतला जाणार नाही. 
हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३०५, दिनांक 
०४.०२.२०१९ अन्वये, विधी व न्याय विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११२/ ३०८/ Civil/ 
७०॥०-२०१९/-/* Br, दिनांक ३०.०३.२०१९ अन्वये व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ३११४, दिनांक १८.१०.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०२१८१६०८५५८५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
V A | S H | A [| 000000 सि त्त 
MANISH 5(1॥८ ४ ; 
(वैशाली सुळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सह सचिव (संनि)/ (सेवा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/ 
नाशिक/कोकण/मुंबई/पुणे, 
५. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई, 
६. सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
७. कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 
८. संबंधित कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
-यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचेमार्फत रवाना 
९. निवडनस्ती (सेवा-३). 


Cc “७ A Oo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय, क्रमांक-एसयुटी-२०१२/प्र.क्र.०६/सेवा-३, दिनांक १८/०२/२०२१ सोबतचे 
परिशिष्ट-अ 


सा.प्र.वि.च्या शासन निर्णय, 

अ. ।कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता च दिनांक ०८.०३.१९९९ मधील 
यांचे जन्मदिनांक 

(स्थापत्य) यांचे नाव तरतुदीनूसार सेवा नियमित 


केल्याचा दिनांक 


cr 
ca 
z 


श्रीमती Rar आनंद सोनावणे 
०२-०४-१९७० ०१-०७-१९९७ ३०-०४-२०२८ 
कु. सगिता श्री. काकडे 


१८ ती ०५-०३-१९७३ ०१-०७-१९९६ ३१-०३-२०३१ 
(कु. किर्ती माणिकराव देशपांडे) : 


श्रीमती मंजुषा विकास राजहंस 
RC कु.मंजुषा सुधाकर कुलकर्णी) २९-०२-१९६८ १४-०५-१९९७ २८-०२-२०२६ 
(कु. सुधाकर कुलकर्णी) 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


सा.प्र.वि.च्या शासन निर्णय, 

अ. ।कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता की दिनांक ०८.०३.१९९९ मधील 
यांचे जन्मदिनांक 

(स्थापत्य) यांचे नाव तरतुदीनूसार सेवा नियमित 


केल्याचा दिनांक 


पा वा या हा डा हा 
र 


Oo q q २ oO q १ १ Oo 


एस.डी. गायकवाड ०१-०५-१९६५ २८-११-१९९६ ३०-०४-२०२३ 
श्री. बी.ई. देहाडे १७-१२-१९९६ ३०-०६-२०२४ 


sk sk ok sk ok sk ok ok ok ook kok ok ok oe ok 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


